पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई 
यांच्या प्रशासकीय इमारतीच्या दुरुस्तीच्या 
खर्चासाठी वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पुलदे- २०१९/प्र.क्र.२६/सां. का. २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - २३ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा: शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
क्र. पुलदे-२०१९/प्र.क्र.२६/सां का.२. दि. २८ मार्च, २०२२ 


शासन निर्णय - 


पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या प्रशासकीय इमारतीमधील पहिला ते चौथा 
मजला नुतनीकरण करणे (सिलिंगच्या स्लॅबमध्ये भेगा पडल्या आहेत, बिमला तडे जाऊन 
लोखंडी सळ्या उघडया -पडल्या आहेत, त्यांच्या दुरुस्तीची कामे तसेच दरवाजे, खिडक्या 
नवीन बसविणे, रंगकाम करणे इ.कामे ) या कामांसाठी रु. ४,४६,४९,५६८/- (रु. चार कोटी 
शैहचाळीस लक्ष एकोणपन्नास हजार पाचशे अठुडष्ठ फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


०२. या कामांसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सदर GUMMY (2204 १४६३) २७- 
लहान बांधकामे लेखाशीर्ष अंतर्गत रु. २५०.०० लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे व 
या तरतूदीमधून वित्त विभागाने रु. ७०.०० लक्ष (२८ टक्के) निधी या विभागास वितरीत केला 
आहे. प्रशासकीय मान्यतेमध्ये नमूद करण्यात आलेली कामे सुरु करणे आवश्‍यक आहे. सबब, 
या वितरीत निधीमधून रु.७०,००,०००/- (रु. सत्तर लक्ष फक्त) इतक्या Casey वित्तीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


०३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र ASST २,२२०५- कला व संस्कृती (०0७) कला अकादमी 
(०७) (०१) पु.ल. देशपाडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई (अनिवार्य) (२२०५ १४६३) २७- लहान 
बांधकामे या लेखाशिर्षातर्गग सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


०४. प्रकल्प संचालक, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई यांना यासाठी 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे- २०१९/प्र.क्र.२६/सां. का. 2 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२३११५९२८५४२३ 
असा आहे हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 

M A N T CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=58694d4cd2bd 16f0ab65 14fc8598a9aa217e2508455856a7 
Oladb1bb6ef9b120, 


pseudonym=565ADED7321B71A5B0327BA1F7149AED1F618E4E, 
serialNumber=AFCOO6DAAE95D0F2CF7C7FO9CA 18CFOC9C9363A0 
5E6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR PASHTE 

Date: 2022.09.23 12:01:44 +05'30' 


(सु. दि. पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 

प्रति, 
१) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
५) प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई 

) 

) 

) 


६) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती, सां. का. २. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


